शासन शुध्दीपत्रक- 


महिला व बाल कल्याण क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य 
करणाऱ्या समाजसेविकांना / संस्थांना 
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर पुरस्कार 
देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक-अहोपु-२०१५/प्र.क्र.ई६४८/का.१० 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
तारीख: ३० ऑगस्ट, २०१८. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग, क्र.अहोपु-२०१७/प्र.क्र.६८/का.१०, 
दि.१७ मे, २०१८. 
२) शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग, क्र.अदेपु-१०९९/प्र.क्र.८२३/का-०२, 
दि.१६ जून, २०००. 
३) शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग, क्र.अहोपु-२०१३/प्र.क्र.६४/का-१०, 
दि.१२ ऑगस्ट, २०१४. 


प्रस्तावना :- 

श्रीमती बायडाबाई नामदेव कांबळे यांना दि.१२ ऑगस्ट, २०१४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
सन २०१२-१३ या वर्षाचा जिल्हास्तरीय अहिल्यादेवी होळकर पुरस्कार देण्यात आळेला आहे. व आता 
संदर्भाधीन दि.१७ मे, २०१८ रोजीच्या त्यांना पुन्हा सन २०१३-१४ चा जिल्हास्तरीय पुरस्कार घोषित 
केला आहे. तथापि, दि.१६ जून, २००० च्या शासन निर्णयामध्ये “कोणत्याही महिलेस तिच्या आयुष्यात 
एकापेक्षा अधिक वेळा जिल्हा पुरस्कारासाठी/ राज्यस्तरीय पुरस्कारासाठी पात्र समजण्यात येणार 
नाही”, ail तरतूद आहे. यास्तव संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयामध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा 
करण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

दि.१७ मे, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयात अ.क्र.१९ वर वाशिम जिल्ह्यातील श्रीमती 
बायडाबाई नामदेव कांबळे यांचे नाव सन २०१३-१४ च्या जिल्हास्तरीय पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी 
होळकर पुरस्कारातून वगळण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः- अहोपु-२०१५/प्र.क्र.६४८/का.१० 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१८०८३०१५३२५५५४३० असा आहे. हा शासन शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Smita Dattatray Nivatkar 
G Of Mahara: 


. 
DN: c=IN, o=Government it OF shtra, ou=Women and Child 
MI a AY deparmen postcode या 
2.5. 


harashtra, 
.20=3fa46cf1e9285 1 8ffc98619187a1 ef6de2dd57c16934e9cb 
6672cc02aa258b08, 


H serialNumber=f9bd2a7c214922f8f4939e8071 1ece461c9dfd9c67 
| Va a | 9b28f98e79475c5ea90e21, cn=Smita Dattatray Nivatkar 
Date: 2018.08.30 15:36:04 +05'30' 


(स्मिता निवतकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.मंत्री (महिला व बाल विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.राज्यमंत्री (महिला व बाल विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा.सर्व मंत्री / राज्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई 

६. मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

८. सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 

९. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

१०.महालेखापाल, १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 
११.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१३.अधिदान व लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१४.सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५.निवड नस्ती, का -१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


